जी.डी.सी. अँण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या 
दोन अस्थायी पदांना साठी दिनांक १/९/२०२० ते 
दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५७/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
2) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-२०२०/प्र.क्र.५१७/५-स,दि.१२/३/२०२० 
3) सहकार आयुक्त व निबंधक,पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/कक्ष-१/जीडीसीओ/ अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
५७१/२०२०, दि.३१/७/२०२० 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/८/२०२० 


शासन निर्णय :- 

जी.डी.सी. अँण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या २ अस्थायी पदांना दिनांक ३१/८/२०२० पर्यन्त पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील दिनांक १२/३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२०-२०२१ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन निर्णय 
दिनांक ३१/८/२०२० नुसार खालील नमुद २ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पदाचे नाव पदाची संख्या 


२. सदरहू पदावर होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, २४२५-सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१) (०१) सहकार आयुक्‍त व 

निबंधक, सहकारी संस्था (द. 28240099)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या ळेखाशिर्षाखाळील सन २०२०- 

२०२१ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासननिर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ३१/८/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्या 

संगणक सांकेतांक २०२००९१५११३९५०६१०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
ee चो DN: c=IN, o=Go\ ment Of Maharashtra, ou=Co-operation Marketing and 

Ma njiri rates Departs paselecder s0nt3 te MALRGASHTRA, 
2.54. :91b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee1075c 


Ganeshbhushan Joshi कक मानय 


Date: 2020.09.15 11:41:28 +05'30' 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) 

५. अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
६. निवडनस्ती. 


Cc 40 A -0 


